RNI No.MAHBIL/ 2009/ 31732 


Reg . No.MH /MR /South -320 /2013-15 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग चार 


वर्ष ६, अंक १४ ] 


[ पृष्ठे १५ 


गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १४-२० , २०१४/ श्रावण २३-२९, शके १ ९ ३६ 

[किंमत : रुपये ९.०० ] 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 

प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
हुतात्मा राजगुरु चौक , मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १ ऑगस्ट २०१४ 


अधिसूचना 
भारताचे संविधान . 

क्रमांक आरटीआर. १०८८ / प्र.क्र . ५ / आस्था- १. - भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३०९ च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून आणि यासंदर्भात करण्यात आलेले सर्व विद्यमान नियम , आदेश किंवा संलेख यांचे अधिक्रमण करून , महाराष्ट्राचे राज्यपाल, याद्वारे , 
महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाअंतर्गत वास्तुशास्त्र संघटनेतील मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, उपमुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ , वरिष्ठ 

वास्तुशास्त्रज्ञ , 
आणि वास्तुशास्त्रज्ञ , गट- अ या पदांच्या सेवाप्रवेशाचे विनियमन करणारे पुढील नियम करीत आहेत : 

१ . या नियमांना, सार्वजनिक बांधकाम विभागाअंतर्गत वास्तुशास्त्र संघटनेतील मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ , उपमुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ , वरिष्ठ वास्तुशास्त्रज्ञ , 
आणि वास्तुशास्त्रज्ञ , गट- अ पदांचे ( सेवा प्रवेश ) नियम , २०१४ असे म्हणावे. 


२ . 


~ 


; 


या नियमांमध्ये, संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर, 
( अ ) “ शासन ” याचा अर्थ, महाराष्ट्र शासन , असा आहे 
( ब ) संघटना ” याचा अर्थ, सार्वजनिक बांधकाम विभागाअंतर्गत वास्तुशास्त्र संघटना, असा आहे. 

मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, गट - अ या पदावरील नियुक्ती, उपमुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ , गट - अ हे पद धारण करणाऱ्या व या पदावर किमान तीन 
वर्षांची नियमित सेवा पूर्ण केलेल्या आणि कौन्सिल ऑफ आर्किटेक्चर , नवी दिल्ली यांचे नोंदणीकृत सदस्य असलेल्या व्यक्तींमधून , ज्येष्ठतेचा 
योग्य विचार करून काटेकोर निवडीच्या आधारे योग्य व्यक्तीला पदोन्नती देऊन करण्यात येईल . 


३ . 


उपमुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, गट - अ या पदावरील नियुक्ती ही , वरिष्ठ वास्तुशास्त्रज्ञ , गट - अ हे पद धारण करणाऱ्या व त्या पदावर 
किमान पाच वर्षांची नियमित सेवा पूर्ण केलेल्या आणि कौन्सिल ऑफ आर्किटेक्चर, नवी दिल्ली यांचे नोंदणीकृत सदस्य असलेल्या व्यक्तींमधून , 
ज्येष्ठतेचा योग्य विचार करून काटेकोर निवडीच्या आधारे योग्य व्यक्तीला पदोन्नती देऊन करण्यात येईल . 


. 


( १ ) 


भाग चार - अ -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १४-२० , २०१४/ श्रावण २३-२९, शके १९ ३६ 


वरिष्ठ वास्तुशास्त्रज्ञ, गट - अ या पदावरील नियुक्ती ही , वास्तुशास्त्रज्ञ , गट- अ हे पद धारण करणाऱ्या व त्या पदावर किमान सात 
वर्षांची नियमित सेवा पूर्ण केलेल्या आणि कौन्सिल ऑफ आर्किटेक्चर , नवी दिल्ली यांचे नोंदणीकृत सदस्य असलेल्या व्यक्तींमधून , ज्येष्ठतेचा 
योग्य विचार करून काटेकोर निवडीच्या आधारे योग्य व्यक्तीला पदोन्नती देऊन करण्यात येईल. 


६ . 


वास्तुशास्त्रज्ञ , गट - अ या पदावरील नियुक्ती एकतर : 

( अ) कनिष्ठ वास्तुशास्त्रज्ञ , गट-ब, हे पद धारण करणाऱ्या व त्या पदावर किमान सात वर्षांची नियमित सेवा पूर्ण केलेल्या आणि 
कौन्सिल ऑफ आर्किटेक्चर, नवी दिल्ली यांचे नोंदणीकृत सदस्य असलेल्या व्यक्तींमधून, ज्येष्ठतेच्या आधारे पात्रतेच्या अधीनतेने योग्य 
व्यक्तीला पदोन्नती देऊन करण्यात येईल ; 


" 


किंवा 


.. 


.. 


( ब ) असे उमेदवार , 

( एक ) ज्यांचे वय ३५ वर्षांपेक्षा जास्त नाही 

( दोन ) जे रॉयल इन्स्टिट्यूट ऑफ ब्रिटीश आर्किटेक्टचे सहयोगी किंवा इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ आर्किटेक्टचे सहयोगी सभासद 
( परीक्षेद्वारे) आहेत किंवा ज्यांनी सांविधिक विद्यापीठातून किमान वास्तुशास्त्रज्ञाची पदवी धारण केली आहे आणि कौन्सिल ऑफ आर्किटेक्चर, 
नवी दिल्ली यांचे नोंदणीकृत सदस्य आहेत 

( तीन ) ज्यांनी अर्हता संपादन केल्यानंतर, पाच वर्षांपेक्षा कमी नाही इतका वास्तुशास्त्र पदावर अर्हताप्राप्त कामाचा अनुभव 
प्राप्त केला आहे ; आणि 

( चार ) ज्यांना बांधकाम तपासणीचा अनुभव आणि बांधकामासंबंधातील महानगरपालिका इमारत बांधकाम उपविधीचे पुरेसे 
ज्ञान आहे, अशा उमेदवारांमधून नामनिर्देशनाद्वारे करण्यात येईल. 
नियम ६ मध्ये नमूद केलेल्या पदावर पदोन्नतीद्वारे व नामनिर्देशनाद्वारे करावयाच्या नियुक्तीचे प्रमाण ५०:५० असेल . 
नियम ६ मध्ये 

नमूद केलेल्या पदावर नामनिर्देशनाद्वारे नियुक्त केलेल्या व्यक्तिचा परीविक्षा कालावधी दोन वर्षांचा असेल. परीविक्षा 
कालावधी जास्तीत जास्त एक वर्षापर्यंत वाढविता येईल . नियुक्त केलेल्या व्यक्तीला विहित कालावधीमध्ये यशस्वीरीत्या परीविक्षा कालावधी पूर्ण 
करणे आवश्यक असेल. जर तिने परीविक्षा कालावधी यशस्वीरीत्या पूर्ण केला नाही किंवा विहित कालावधीत सदर पदासाठी ती योग्य नसल्याचे 
आढळल्यास तिची सेवा समाप्त केली जाण्यास ती पात्र असेल . 


७ . 


८ . 


९ . 


पदांवर नियुक्त केलेल्या व्यक्तींनी, हिंदी व मराठी भाषा परीक्षा आणि शासनाकडून वेळोवेळी विहित करण्यात येतील अशा इतर 
परीक्षा जर या अगोदरच उत्तीर्ण केल्या नसतील किंवा त्या परीक्षा उत्तीर्ण होण्यातून सूट मिळविलेली नसेल तर , त्याबाबतीत करण्यात आलेल्या 
नियमांनुसार, त्या परीक्षा उत्तीर्ण करणे आवश्यक असेल . 

१० . पदांवर नियुक्त केलेल्या व्यक्तींनी, माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय , महाराष्ट्र शासन यांच्याकडून वेळोवेळी विहित करण्यात आलेले 
संगणक हाताळण्याबाबतचे प्रमाणपत्र धारण करणे आवश्यक असेल . 


- 


११. 


पदांवर नियुक्त केलेल्या व्यक्ती, महाराष्ट्र राज्यात कोठेही बदली होण्यास पात्र असतील . 


. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


श्यामलकुमार मुखर्जी, 

शासनाचे सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १४-२०, २०१४ / श्रावण २३-२९ , शके १९ ३६ 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 
Hutatma Rajguru Chowk , Madam Cama Marg , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 1st August 2014 . 


NOTIFICATION 


CONSTITUTION OF INDIA . 

No. RTR . 1088 /C.R . 5 /Est - 1. — In Exercise of the powers conferred by the proviso to Article 
309 of the Constitution of India and in supersession of all existing rules , orders or instruments 
made in this behalf, the Governor of Maharashtra is hereby pleased to make the following rules 
regulating recruitment to the posts of, Chief Architect, Deputy Chief Architect, Senior Architect 
and Architect, Group - A in Architectural Organization under the Public Works Department of 
the Government of Maharashtra , namely : 

1. These rules may be called the Chief Architect, Deputy Chief Architect, Senior Architect 
and Architect, Group - A in Architectural Organization under the Public Works Department 
(Recruitment) Rules , 2014 . 


2. In these rules , unless the context requires otherwise , 

( a ) “ Government” means the Government of Maharashtra ; 

(6 ) “ Organization ” means the Architectural Organization under the Public Works 
Department. 


3. Appointment to the post of Chief Architect, Group - A shall be made by promotion of a 
suitable person on the basis of strict selection with due regard to seniority , from amongst the 
persons holding the post of Deputy Chief Architect, Group - A having not less than three years 
regular service on that post, and who is a registered member of the Council of Architecture , New 
Delhi. 


4. Appointment to the post of Deputy Chief Architect, Group - A shall be made by promotion 
of a suitable person on the basis of strict selection with due regard to seniority , from amongst the 
persons holding the post of Senior Architect , Group - A having not less than five years regular 
service on that post, and who is a registered member of the Council of Architecture , New Delhi. 


5. Appointment to the post of Senior Architect, Group - A shall be made by promotion of a 
suitable person on the basis of strict selection with due regard to seniority , from amongst the 
persons holding the post of Architect , Group - A having not less than seven years regular service 
on that post, and who is a registered member of the Council of Architecture, New Delhi. 
6. Appointment to the post of Architect, Group - A shall be made either, 

( a ) by promotion of a suitable person on the basis of seniority , subject to fitness from 
amongst the persons holding the post of Junior Architect, Group - B having not less than seven 
years regular service on the post, and who is a registered member of the Council of 
Architecture , New Delhi ; or 
(b ) by nomination from amongst the candidates who , 

(i) is not more than 35 years of age ; 

( ii ) is associate of the Royal Institute of British Architects or is the Associate 
Member of the Indian Institute of Architect (by examination ) or possess minimum degree 
in Architect of a statutory University , and is a registered member of the Council of 
Architecture , New Delhi ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १४-२० , २०१४/ श्रावण २३-२९ , शके १९ ३६ 

( iii ) having experience of not less than five years in a qualified Architect s office 
gained after acquiring the qualification ; and 

( iv ) having experience of inspection of work under construction and possess 
adequate knowledge of Municipal Building By- laws regarding construction work . 
7. Appointment to the postmentioned in rule 6 by promotion and nomination shall be made 
in the ratio of 50:50 . 


8. A persons appointed to the post mentioned in rule 6 by nomination shall be on probation 
for a perod of two years. The probation period may be extended maximum upto one year . A person 
appointed shall be required to complete the probation period successfully within prescribed period . 
If he does not complete the probation period successfully or is not found suitable for the post within 
prescribed period , he shall be liable to be terminated from service . 

9. The persons appointed to the post shall be required to pass the examinations in Hindi 
and Marathi according to the rules made in that behalf , unless he has already passed or has been 
exempted , from passing those examinations , and such other examinations as may be prescribed 
by Government, from time to time. 

10. The persons appointed to the posts shall possess a certificate in computer operation 
prescribed by the Directorate of Information Technology , Government of Maharashtra , from time 
to time. 

11. The persons appointed to the posts shall be liable for transfer anywhere in the State of 
Maharashtra . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SHYAMALKUMAR MUKHERJEE , 

Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १४-२०, २०१४ / श्रावण २३-२९ , शके १९ ३६ 


५ 


महिला व बाल विकास विभाग 
नवीन प्रशासन भवन , ३ रा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 

मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३१ जुलै २०१४ . 


अधिसूचना 
भारताचे संविधान . 

क्रमांक मबाआ -२०१०/ प्र.क्र . १ ९ ३/ का - ७. – भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३०९ च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून, महाराष्ट्राचे राज्यपाल याद्वारे , महाराष्ट्र शासनाच्या महिला व बाल विकास विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील महिला व बाल 
विकास आयुक्तालयामधील महिला व बाल विकास सेवांतील गट- क मधील “ कार्यालय अधीक्षक, जिल्हा परिविक्षा अधिकारी, अधीक्षक, निरीक्षक 
प्रमाणित शाळा व संस्था ( कनिष्ठ), मुख्य अधिकारी, प्रभारी अधिकारी, कार्यकारी सचिव, परिविक्षा अधिकारी , उप अधीक्षक , सहायक निरीक्षक 
प्रमाणित शाळा, अधीक्षक, प्रमुख लिपिक , वरिष्ठ लिपिक ( सहायक ), मुख्यसेविका, वरिष्ठ लिपिक व सांख्यिकी सहायक ” पदांचे ( सेवाप्रवेश ) 
नियम, २००५ यामध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी पुढील नियम करीत आहेत : 
१ . 

या नियमांना, महिला व बाल विकास सेवांतील गट - क मधील “ कार्यालय अधीक्षक , जिल्हा परिविक्षा अधिकारी, अधीक्षक , निरीक्षक 
प्रमाणित शाळा व संस्था ( कनिष्ठ ), मुख्य अधिकारी, प्रभारी अधिकारी, कार्यकारी सचिव, परिविक्षा अधिकारी, उप अधीक्षक, सहायक निरीक्षक 
प्रमाणित शाळा, अधीक्षक, प्रमुख लिपिक , वरिष्ठ लिपिक ( सहायक ), मुख्यसेविका, वरिष्ठ लिपिक व सांख्यिकी सहायक ” ( सेवा प्रवेश ) ( सुधारणा) 
नियम , २०१३ असे म्हणावे. 


. 


. 


२ . 


महिला व बाल विकास सेवांतील गट- क मधील “ कार्यालय अधीक्षक , जिल्हा परिविक्षा अधिकारी, अधीक्षक , निरीक्षक प्रमाणित 
शाळा व संस्था ( कनिष्ठ ), मुख्य अधिकारी, प्रभारी अधिकारी, कार्यकारी सचिव, परिविक्षा अधिकारी , उप अधीक्षक , सहायक निरीक्षक प्रमाणित 
शाळा, अधीक्षक, प्रमुख लिपिक , वरिष्ठ लिपिक ( सहायक ), मुख्यसेविका, वरिष्ठ लिपिक व सांख्यिकी सहायक ” ( सेवा प्रवेश ) नियम , २००५ 
( यात यानंतर ज्यांचा निर्देश मुख्य नियम असा केला आहे .) यांमध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहेत. 

मुख्य नियमांच्या नियम २ मधील उप नियम ( ड) नंतर पुढील उप नियम ( च) समाविष्ट करण्यात येईल. 

( च ) “ उच्च माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र परीक्षा ” याचा अर्थ महाराष्ट्र माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळे अधिनियम , १९ ६५ 
( १९ ६५ चा महा. ४१ ) यान्वये स्थापन करण्यात आलेल्या विभागीय मंडळाने घेतलेली उच्च माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र परीक्षा असा आहे 
आणि त्यामध्ये शासनाने त्यास समकक्ष म्हणून घोषित केलेल्या इतर कोणत्याही परीक्षेचा समावेश होतो. ” 

त्या पुढील उप नियम ( च ) ला , उप नियम ( छ ) असे नाव देण्यात येईल. 


“ 


३ . मुख्य 

नियमांचा नियम ६ ( ख ) मध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येईल : 

( ख ) मर्यादित विभागीय परीक्षेच्या आधारे तयार केलेल्या गुणवत्ता यादीतील गुणवत्तेच्या आधारे योग्य व्यक्तीच्या निवडीद्वारे करण्यात 
येईल . अशा गुणवत्तेच्या आधारे मर्यादित विभागीय परीक्षेकरिता, आयुक्तालयातील गट -क मधील वरिष्ठ लिपिकाचेकिंवा सांख्यिकी सहायकाचे 
पद धारण करणाऱ्या व त्या संवर्गातील तीन वर्षांहून कमी नसेल इतकी नियमित सेवा करणाऱ्या आणि कला किंवा विज्ञान किंवा वाणिज्य 
किंवा कृषि किंवा विधि किंवा समाजकार्य, किंवा गृह विज्ञान किंवा पोषण आहार यामधील किंवा शासनाने त्यास समकक्ष म्हणून घोषित 
केलेली इतर कोणतीही अर्हता धारण करणाऱ्या व्यक्ती, पात्र समजण्यात येतील किंवा 


" 


6 


४ . 


उप नियम ( ग) च्या खंड ( दोन ) ऐवजी पुढील उपखंड दाखल करण्यात येईल 

( दोन ) ज्यांनी मानसशास्त्र, समाजशास्त्र, समाजकार्य या विषयांपैकी कोणत्याही विषयामधील पदव्युत्तर पदवी धारण केलेली असेल . ” 
मुख्य नियमांच्या नियम ७ मध्ये पुढील सुधारणा करण्यात येतील 
उप नियम ( क ) ऐवजी पुढील उप नियम दाखल करण्यात येईल , 

( क ) ( एक ) ज्यांचे वय पन्नास वर्षांहून कमी नसेल , 
( दोन ) ज्यांना मानसेवी अंगणवाडी सेविका , म्हणून दहा वर्षांहून कमी नसेल इतका अनुभव असेल , 


& 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १४-२० , २०१४/ श्रावण २३-२९, शके १९ ३६ 


( तीन) ज्या उच्च माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या आहेत, अशा आयुक्तालयातील मानसेवी अंगणवाडी 
सेविकांमधून योग्य व्यक्तींच्या निवडीद्वारे करण्यात येईल. 
उप नियम ( ख ) ऐवजी, पुढील उप नियम दाखल करण्यात येईल : 


( ख ) ( एक ) ज्यांचे वय तीस वर्षांपेक्षा अधिक नसेल : 


परंतु, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेमधील प्रकल्पामध्ये अंगणवाडी सेविका म्हणून पाच वर्षांहून कमी नसेल इतकी सेवा 
करणाऱ्या उमेदवाराच्या बाबतीत, कमाल वयोमर्यादा पंचेचाळीस वर्षांपर्यंत शिथिल करण्यात येईल . 


. 


, 


( दोन ) ज्यांनी बी . एससी. ( जीवशास्त्र), मानसशास्त्र, समाजकार्य, गृहविज्ञान किंवा पोषण आहार यांपैकी कोणत्याही विषयामधील 
पदवी धारण केलेली असेल : 


परंतु , उप नियम (दोन) मध्ये नमूद केलेल्या विषयांपैकी कोणत्याही विषयाची पदव्युत्तर पदवी धारण करणाऱ्या उमेदवाराला 
प्राधान्य देण्यात येईल. 


५ . 


अशा उमेदवारांमधून नामनिर्देशनाद्वारे करण्यात येईल . 
मुख्य 

नियमांच्या नियम ९ मध्ये, पुढील सुधारणा करण्यात येतील : 
( क ) नियम ६ मध्ये नमूद केलेल्या परिविक्षा अधिकारी गट- क या पदावर पदोन्नती, निवड व नामनिर्देशन यांद्वारे करावयाच्या नियुक्त्या , 
अनुक्रमे २०:५: ७५ या गुणोत्तरात करण्यात येतील, आणि नियम ६ मध्ये नमूद केलेल्या उप अधीक्षक किंवा सहायक निरीक्षक प्रमाणित 
शाळा, गट- क या पदावर पदोन्नती, निवड व नामनिर्देशन यांद्वारे करावयाच्या नियुक्त्या अनुक्रमे २५:२५:५० या गुणोत्तरात करण्यात येतील : 

परंतु परिविक्षा अधिकाऱ्याच्या पदावरील नियुक्तीसाठी पदोन्नती किंवा निवड याद्वारे सुयोग्य व पात्र उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास, त्या 
प्रकरणात शासनाच्या पूर्व मान्यतेने, पदोन्नती, निवड आणि नामनिर्देशन याद्वारे नियुक्ती करण्याकरिताचेविहित गुणोत्तर शिथिल करून ते पद 
नामनिर्देशनाद्वारे भरण्यात येईल 

" ( ख) नियम ७ मध्ये नमूद केलेल्या मुख्यसेविका गट- क या पदावर निवड व नामनिर्देशन याद्वारे करावयाच्या नियुक्त्या ६०:४० या 
गुणोत्तरात करण्यात येतील, आणि नियम ८ मध्ये नमूद केलेल्या सांख्यिकी सहायक व वरिष्ठ लिपिक गट - क या पदावर पदोन्नती आणि 
नामनिर्देशन याद्वारे करावयाच्या नियुक्त्या ५०:५० या गुणोत्तरात करण्यात येतील : 

परंतु , निवडीद्वारे , मुख्यसेविका, गट - क या पदावरील नियुक्तीकरिता सुयोग्य व पात्र उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास, त्या प्रकरणात , 
शासनाच्या पूर्व मान्यतेने निवड व नामनिर्देशन यांद्वारे नियुक्ती करण्याकरिताचेविहित गुणोत्तर शिथिल करून ते पद नामनिर्देशनाद्वारे भरण्यात 
येईल . 


" 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


म . बा . हजारी, 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १४-२०, २०१४ / श्रावण २३-२९ , शके १९ ३६ 


9 


WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT DEPARTMENT 
New Administration Building , 3rd Floor, Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk, 

Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 31st July 2014 . 


NOTIFICATION 


CONSTITUTION OF INDIA . 

No. WCD -2010 /CR - 193 /D - 7. — In Exercise of the powers conferred by the proviso to article 
309 of the Constitution of India , the Governor of Maharashtra is here by pleased to make the following 
rules further to amend the “ Office Superintendent, District Probation Officer , Superintendent , 
Inspector Certified School and Institution ( Junior ), Chief Officer , Officer Incharge , Executive 
Secretary , Probation Officer , Deputy Superintendent, Assistant Inspector Certified School, 
Superintendent, Head Clerk , Senior Clerk Assistant, Mukhyasevika, Senior Clerk and Statistical 
Assistant. Group - C in the Women and Child Development Services (Recruitment ) Rules, 2005 ," 
in the Commissionerate of Women and Child development under the administrative control of 
the Women and Child Development Department of the Government of Maharashtra as follows 
namely : 

1. These rules may be called the “ Office Superintendent , District Probation Officer, 
Superintendent, Inspector Certified School and Institution (Junior), Chief Officer , Officer 
Incharge, Executive Secretary , Probation Officer , Deputy Superintendent , Assistant Inspector 
Certified School, Superintendent , Head Clerk , Senior Clerk Assistant, Mukhyasevika , Senior Clerk 
and Statistical Assistant. Group -C in the Women and Child Development Services (Recruitment ) 
(Amendment) Rules , 2013 . 

2. Following amendments shall bemade in the rules of the “ Office Superintendent, District 
Probation Officer, Superintendent , Inspector Certified School and Institution ( Junior ), Chief 
Officer, Officer Incharge , Executive Secretary , Probation Officer , Deputy Superintendent, 
Assistant Inspector Certified School, Superintendent, Head Clerk , Senior Clerk Assistant , 
Mukhyasevika, Senior Clerk and Statistical Assistant ” . Group -C in the Women and Child 
Development Services (Recruitment ) Rules , 2005 , ( hereinafter referred to as “ the principal Rules” ). 
In the Rule 2 of the Principal rules after sub - rule (e ) sub -rule (f) shall be inserted as follows : 

(f) “ Higher Secondary School Examination ” means the High Secondary School 
Certificate Examination conducted by Division Board established under the Maharashtra 
Secondary and Higher Secondary Education Boards Act, 1965. (Mah XLI of 1965 ) and includes 
any other examination declared by the Government to be equivalent thereto ." 

The next sub - rule (f) shall be named as sub -rule (g ). 
3. Rule 6 of the principal Rules shall be amended as follows : 

6 (6 ) selection of a suitable person on the basis of merit , from the merit list prepared on 
the basis of Limited Departmental Examination . The persons holding the posts in the cadre 
of Senior Clerk or Statistical Assistant, Group - C , in the Commissionerate , having not less 
than three years regular service in that cadre , and possessing a degree in Arts or Science or 
Commerce or Agriculture or Law or Social Work , or Home Science or Nutrition or any other 
qualification declared by the Governmet to be equivalent thereto shall be considered eligible 
for such Limited Departmental Examination ; or ; 

For sub - rule ( c ) clause (ii ) ; 
The following sub -clause shall be substitued , namely : 

" (ii ) by nomination amongst the candidate who possesses a post- graduate degree 
in any of the subjects of Psychology , Sociology , Social Work , or.” 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १४-२० , २०१४/ श्रावण २३-२९, शके १९ ३६ 


4. In rule 7 of the principal Rules; following amendments shall be made. 
For sub -rule (a ), the following sub -rule shall be substitued , - 

“ ( a ) by selection of a suitable person from amongst the Honorary Anganwadi workers 
under the Commissionerate , complying with following terms and conditions : 


(i) who are not less than fifty years of age ; 

(ii) who are having not less than ten years experience as a “ Honorary Anganwadi 
Worker ” ; 


(iii) who have passed the Higher Secondary School Certificate Examination ; 


For sub - rule (b ) the following sub - rule shall be substituted : 
(6 ) by nomination from amongst the candidates who, 

(i) are not more than thirty three years of age : 

Provided that, the upper limit of age shall be relaxed upto forty five years of age in 
case of the candidates having not less than five years of service as Anganwadi Workers 
in project under the Integrated Child Development Service Scheme ; 

( ii) Possesses a degree in any of the subjects like B.Sc. (Biology ), Psychology , Social 
Work , Home Science or Nutrition : 


Provided that, preference shall be given to the Candidates, possessing post graduate 
degree in any of the subjects mantioned in sub- rule (ii ). 
5. In rule 9 of the principal Rules following amendments shall be made, 

“ (a ) Appointment by promotion , selection and nomination to the post of probation 
Officer , Group -C mentioned in rule 6 shall be made in the ratio of 20 :5 : 75 respectively ; and 
appointments by promotion , selection and nomination in to the post of Deputy Superintendent 
or Assistant Inspector Certified School, Group -C mentioned in rule 6 shall be made in the 
ratio of 25:25:50 : 


Provided that, if the suitable and eligible candidates for appointment to the post of 
Probation Officer by promotion or selection are not available , then , in that , the post shall be 
filled in by way of nomination by relaxing the ratio prescribed for appointment by promotion , 
selection and nomination , with the prior approval of the Government.” 

“ (6 ) Appointment by, selection and nomination to the post of Mukhyasevika , Group- C 
mentioned in rule 7 shall be made in the ratio of 60:40 ; and appointments by promotion and 
nomination in to the post of Senior Clerk of Statistical Assistant , Group -C mentioned in 
rule 8 shall be made in the ratio of 50:50 : 


Provided that, if suitable and eligible candidates for the appointment to the post of 
Mukhyasevika, Group- C by way of selection are not available, then , in that case the post shall 
be filed in by way of nomination by relaxing the ratio prescribed for appointment by selection 
and nomination , with the prior approval of the Government." 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


M. B. HAJARI, 
Deputy Secretary to Government. 


on 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १४-२० , २०१४ / श्रावण २३-२९ , शके १ ९ ३६ 

महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २२ जुलै २०१४ 

आदेश 
भारतीय मुद्रांक अधिनियम, १८ ९९. 

क्रमांक एमुशु . २०१४ / २०१६ / प्र.क्र . ३०१ / म - १. - महाराष्ट्र राज्यात लागू असल्याप्रमाणे भारतीय मुद्रांक अधिनियम , १८ ९९ 
(१८ ९९ परि -२ ) च्या कलम ९ (१ ) ( ब ) अनुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे आदेश देत 
आहे की , India First Life Insurance Company Ltd. यांनी उक्त अधिनियमातील कलम ५३ नुसार प्रत्येक पावत्यांकरिता 
एकत्रितरित्या भरलेली मुद्रांक शुल्क रक्कम रुपये ३,००,००० (रुपये तीन लाख फक्त) खाली दर्शविलेल्या अटींस अधीन राहून एकत्रित 
मुद्रांक शुल्क म्हणून स्वीकारण्यास या आदेशान्वये मान्यता देण्यात येत आहे : 

वरील पावत्यांचा वापर दिनांक १५ जुलै २०१४ ते ३१ मार्च २०१७ या कालावधीकरिताच करता येईल. 
२ . उक्त कालावधीत दिलेल्या पावत्यांची संख्या वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा कमी असली तरी त्यासाठी भरलेले मुद्रांक 
शुल्क परत करण्यात येणार नाही . 

३ . उक्त कालावधीत वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा अधिक पावत्या द्यावयाच्या असल्यास जास्तीच्या प्रत्येक पावतीवर 
आवश्यक महसूल मुद्रांक लावण्यात यावा. 

प्रत्येक महिन्यात वापरलेल्या पावत्यांचा हिशोब दुसऱ्या महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत प्रधान मुद्रांक कार्यालय, मुंबई 
यांच्याकडे दिला पाहिजे . 

यामध्ये स्थावर मालमत्तेच्या हस्तांतरणाचा समावेश नाही. 


१ . 


५ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ज्योत्स्ना मु . माडेकर , 


कक्ष अधिकारी. 


भाग चार - अ -२ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १४-२० , २०१४ / श्रावण २३-२९ , शके १ ९ ३६ 


महसूल व वन विभाग 


मादाम कामा रोड , हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २४ जुलै २०१४ 


आदेश 
भारतीय मुद्रांक अधिनियम , १८ ९९. 

क्रमांक एमुशु. २०१४ /२०६५ / प्र.क्र . ३०७ / म- १. - महाराष्ट्र राज्यात लागू असल्याप्रमाणे भारतीय मुद्रांक अधिनियम, १८ ९९ 
( १८ ९९ परि -२ ) च्या कलम ९ ( १) ( ब ) अनुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे आदेश देत 
आहे की , S.B.I. Life Insurance Co. Ltd. यांनी उक्त अधिनियमातील कलम ५३ नुसार प्रत्येक पावत्यांकरिता एकत्रितरित्या 
भरलेली मुद्रांक शुल्क रक्कम रुपये २९, ४०,००० (रुपये एकोणतीस लाख चाळीस हजार फक्त ) खाली दर्शविलेल्या अटींस अधीन राहून 
एकत्रित मुद्रांक शुल्क म्हणून स्वीकारण्यास या आदेशान्वये मान्यता देण्यात येत आहे : 

वरील पावत्यांचा वापर दिनांक १ ऑगस्ट २०१४ ते ३१ जुलै २०१७ या कालावधीकरिताच करता येईल. 
२ . उक्त कालावधीत दिलेल्या पावत्यांची संख्या वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा कमी असली तरी त्यासाठी भरलेले मुद्रांक 
शुल्क परत करण्यात येणार नाही . 

३ . उक्त कालावधीत वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा अधिक पावत्या द्यावयाच्या असल्यास जास्तीच्या प्रत्येक पावतीवर 
आवश्यक महसूल मुद्रांक लावण्यात यावा. 

प्रत्येक महिन्यात वापरलेल्या पावत्यांचा हिशोब दुसऱ्या महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत प्रधान मुद्रांक कार्यालय, मुंबई 
यांच्याकडे दिला पाहिजे . 

यामध्ये स्थावर मालमत्तेच्या हस्तांतरणाचा समावेश नाही. 


१ . 


५ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ज्योत्स्ना मु . माडेकर , 


कक्ष अधिकारी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १४-२०, २०१४ / श्रावण २३-२९ , शके १९ ३६ 


११ 


HOME DEPARTMENT 
World Trade Centre , 30th Floor , Cuffe Parade , 
Mantralaya , Mumbai 400 005 , dated the 5th August 2014 . 


Order 


CONSERVATION OF FOREIGN EXCHANGE AND PREVENTION OF SMUGGLING ACTIVITIES ACT , 1974 . 

No. PSA . 1213 /C.R . 71( 2 )/SPL - 3 ( A ).— Whereas by Order No. PSA . 1213 /C.R . 71( 2 )/SPL - 3 ( A ), 
dated the 4th July 2014 (hereinafter referred to as the “ the said Detention Order ” ) made under 
sub -section ( 1 ) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling 
Activities Act, 1974 (52 of 1974 ) (hereinafter referred to as “ the said Act ” ), the Additional Chief 
Secretary (Appeals and Security ) to the Government of Maharashtra , Home Department , 
specifically empowered under Section 3( 1) of the said Act vide Order No. MIS . 2013/C.R . 82 /SPL 
3 (A ), dated 24th January 2014 , as the Detaining Authority directed that the person known as 
Shri Ramesh B. Doshi ordinarily residing at 613 - Cotton Exchange Building ( Jewel World ), 6th 
Floor , Kalbadevi Road , Mumbai 400 003 be detained . 


> 


And whereas, the Government of Maharashtra has reasons to believe that said Shri Ramesh 
B. Doshi in respect of whom the said Detention Order have been made has absconded or is 
concealing himself so that the said Detention Order cannot be executed . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by clause (6 ) of sub -section ( 1) of section 
7 of the said Act, the Government of Maharashtra, hereby directs said Shri Ramesh B. Doshi to 
appear before the Deputy Commissioner of Police , P.C.B., C.I.D., Mumbai at his office situated at 
Mumbai between 10-00 a.m. and 5-00 p.m. on any working day within thirty days from the date of 
publication of this order in the Maharashtra Government Gazette . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


T. V. MAHAJAN , 
Section Officer to Government of Maharashtra , 

Home Department. 


भाग चार - अ -२ अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १४-२०, २०१४ / श्रावण २३-२९ , शके १९ ३६ 


HOME DEPARTMENT 
World Trade Centre , 30th Floor , Cuffe Parade , 
Mantralaya , Mumbai 400 005 , dated the 5th August 2014 . 


Order 


CONSERVATION OF FOREIGN EXCHANGE AND PREVENTION OF SMUGGLING ACTIVITIES ACT , 1974 . 

No. PSA . 1213/C.R . 71 ( 1)/SPL - 3 ( A ).— Whereas by Order No. PSA . 1213 /C.R . 71 ( 1 )/SPL - 3( A ), 
dated the 4th July 2014 (hereinafter referred to as the “ the said Detention Order ” ) made under 
sub -section ( 1 ) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling 
Activities Act, 1974 (52 of 1974 ) (hereinafter referred to as “ the said Act ” ), the Additional Chief 
Secretary (Appeals and Security ) to the Government of Maharashtra , Home Department , 
specifically empowered under Section 3 ( 1) of the said Act vide Order No. MIS . 2013/C.R . 82 /SPL 
3 (A ), dated 24th January 2014 , as the Detaining Authority directed that the person known as 
Shri Surendra Kumar Pandey ordinarily residing at Flat No. D -503 , Llyods Estate , Sangam Nagar, 
Wadala (East ), Mumbai be detained . 


n 


And whereas, theGovernment of Maharashtra has reasons to believe that said Shri Surendra 
Kumar Pandey in respect of whom the said Detention Order have been made has absconded or is 
concealing himself so that the said Detention Order cannot be executed . 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b ) of sub -section ( 1) of section 
7 of the said Act , the Government ofMaharashtra , hereby directs said Shri Surendra Kumar Pandey 
to appear before the Deputy Commissioner of Police , P.C.B., C.I.D.,Mumbai at his office situated 
at Mumbai between 10-00 a.m.and 5-00 p.m. on any working day within thirty days from the date 
of publication of this order in the Maharashtra Government Gazette . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


T. V. MAHAJAN , 
Section Officer to Government of Maharashtra , 

Home Department. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १४-२०, २०१४ / श्रावण २३-२९ , शके १९ ३६ 


१३ 


HOME DEPARTMENT 
World Trade Centre , 30th Floor , Cuffe Parade , 
Mantralaya , Mumbai 400 005 , dated the 5th August 2014 . 


Order 


66 


CONSERVATION OF FOREIGN EXCHANGE AND PREVENTION OF SMUGGLING ACTIVITIES ACT , 1974 . 

No. PSA . 1213 / C.R . 71( 1 )/SPL - 3 ( A ).— Whereas by Order No. PSA . 1213 / C.R . 71/SPL - 3 ( A ), dated 
the 4th July 2014 (hereinafter referred to as the “ the said Detention Order ” ) made under sub 
section ( 1 ) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling 
Activities Act, 1974 (52 of 1974 ) (hereinafter referred to as the said Act ” ), the Additional Chief 
Secretary (Appeals and Security ) to the Government of Maharashtra , Home Department , 
specifically empowered under Section 3( 1) of the said Act vide Order No. MIS . 2013/C.R . 82 /SPL 
3 (A ), dated 24th January 2014 , as the Detaining Authority directed that the person known as 
Shri Vishal Madanlal Madan ordinarily residing at Flat No. 701, A -Wing , Oberoi Sky Garden , Plot 
No. 119 , 3rd Cross Lane , Lokhandwala Complex , Andheri (West ), Mumbai 400 053 be detained . 

And whereas , the Government of Maharashtra has reasons to believe that said Shri Vishal 
Madanlal Madan in respect of whom the said Detention Order have been made has absconded or 
is concealing himself so that the said Detention Order cannot be executed . 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by clause (6 ) of sub -section ( 1) of section 
7 of the said Act, the Government of Maharashtra , hereby directs said Shri Vishal MadanlalMadan 
to appear 

before the Deputy Commissioner of Police, P.C.B., C.I.D.,Mumbai at his office situated 
at Mumbai between 10-00 a.m.and 5-00 p.m. on any working day within thirty days from the date 
of publication of this order in the Maharashtra Government Gazette . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


T. V. MAHAJAN , 
Section Officer to Government of Maharashtra , 

Home Department. 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १४-२० , २०१४ / श्रावण २३-२९ , शके १ ९ ३६ 


महसूल व वन विभाग 


मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २८ जुलै २०१४ 


आदेश 
भारतीय मुद्रांक अधिनियम , १८ ९९ . 

क्रमांक एमुशु. २०१४ / २०६४/ प्र.क्र . ३०६ / म- १. - महाराष्ट्र राज्यात लागू असल्याप्रमाणे भारतीय मुद्रांक अधिनियम, १८ ९९ 
( १८ ९९ परि -२ ) च्या कलम ९ (१ ) ( ब ) अनुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे आदेश देत 
आहे की , Birla Sun Life Insurance Co. Ltd. यांनी उक्त अधिनियमातील कलम ५३ नुसार प्रत्येक पावत्यांकरिता एकत्रितरित्या 
भरलेली मुद्रांक शुल्क रक्कम रुपये २,७५,००० ( रुपये दोन लाख पंच्याहत्तर हजार फक्त ) खाली दर्शविलेल्या अटींस अधीन राहून एकत्रित 
मुद्रांक शुल्क म्हणून स्वीकारण्यास या आदेशान्वये मान्यता देण्यात येत आहे 

वरील पावत्यांचा वापर दिनांक १२ जुलै २०१४ ते ११ जुलै २०१५ या कालावधीकरिताच करता येईल . 
२ . उक्त कालावधीत दिलेल्या पावत्यांची संख्या वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा कमी असली तरी त्यासाठी भरलेले मुद्रांक 
शुल्क परत करण्यात येणार नाही . 

३ . उक्त कालावधीत वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा अधिक पावत्या द्यावयाच्या असल्यास जास्तीच्या प्रत्येक पावतीवर 
आवश्यक महसूल मुद्रांक लावण्यात यावा. 

प्रत्येक महिन्यात वापरलेल्या पावत्यांचा हिशोब दुसऱ्या महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत प्रधान मुद्रांक कार्यालय, मुंबई 
यांच्याकडे दिला पाहिजे . 

यामध्ये स्थावर मालमत्तेच्या हस्तांतरणाचा समावेश नाही. 


१ . 


५ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ज्योत्स्ना मु . माडेकर , 


कक्ष अधिकारी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १४-२० , २०१४ / श्रावण २३-२९ , शके १ ९ ३६ 


१५ 


महसूल व वन विभाग 


मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३० जुलै २०१४ 


- 


आदेश 
भारतीय मुद्रांक अधिनियम, १८ ९९. 

क्रमांक एमुशु. २०१४ / २०७५ / प्र.क्र . ३१० / म-१. - महाराष्ट्र राज्यात लागू असल्याप्रमाणे भारतीय मुद्रांक अधिनियम , १८ ९९ 
( १८ ९९ परि -२) च्या कलम ९ (१) ( ब) अनुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे आदेश देत 
आहे की, Mahanagar Gas Ltd. यांनी उक्त अधिनियमातील कलम ५३ नुसार प्रत्येक पावत्यांकरिता एकत्रितरित्या भरलेली मुद्रांक 
शुल्क रक्कम रुपये १,३७,६५६ ( रुपये एक लाख सदतीस हजार सहाशे छपन्न फक्त ) खाली दर्शविलेल्या अटींस अधीन राहून एकत्रित 
मुद्रांक शुल्क म्हणून स्वीकारण्यास या आदेशान्वये मान्यता देण्यात येत आहे : 

वरील पावत्यांचा वापर दिनांक २१ जुलै २०१४ ते २० जुलै २०१५ या कालावधीकरिताच करता येईल. 
२ . उक्त कालावधीत दिलेल्या पावत्यांची संख्या वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा कमी असली तरी त्यासाठी भरलेले मुद्रांक 
शुल्क परत करण्यात येणार नाही. 

३ . उक्त कालावधीत वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा अधिक पावत्या द्यावयाच्या असल्यास जास्तीच्या प्रत्येक पावतीवर 
आवश्यक महसूल मुद्रांक लावण्यात यावा. 

प्रत्येक महिन्यात वापरलेल्या पावत्यांचा हिशोब दुसऱ्या महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत प्रधान मुद्रांक कार्यालय, मुंबई 
यांच्याकडे दिला पाहिजे . 

यामध्ये स्थावर मालमत्तेच्या हस्तांतरणाचा समावेश नाही. 


१ . 


५ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ज्योत्स्ना मु . माडेकर , 


कक्ष अधिकारी. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


